पदस्थापनेत अंशत: बदल व बदली रद्द 


करण्याबाबत. 
विभाग प्रमुख व अधिव्याख्याता, शासकीय 
तंत्रनिकेतने व तत्सम संस्था, 
तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा, गट-अ, 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


शासन आदेशा क्रमांक: बदली-४३२३/प्र.क्र.५६/२३/तांशि-७ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२ 


दिनांक : ३० जून, २०२३. 


संदर्भ :- १) शासन आदेशा क्र.बदली-४३२३/प्र.क्र.४३/२३/तांशि-७, दि.३१/०५/२०२३. 


2) शासन आदेश क्र.बदली-४३२३/ प्र.क्र.४४/२३/तांशि-७, दि.३०/०५/२०२३. 


शासन आदेठा : 


महाराष्ट्र 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन आदेशांन्वये विभाग प्रमुख व अधिव्याख्याता, शासकीय तंत्रनिकेतने व 


तत्सम संस्था, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा, गट-अ यांच्या नियतकालिक बदल्यांचे आदेशा निर्गमित 
करण्यात आले आहेत. त्यापैकी खाली नमूद अध्यापकांच्या पदस्थापनेत त्यांच्या विनंतीनुसार अंशात: बदल 
करण्यात येत असून त्यांची सुधारीत पदस्थापना त्यांच्या नावापुढे स्तंभ-४ येथे दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात 


येत आहे. 
अ अध्यापकाचे नाव संदर्भाधीन शासन आदेशानुसार | पदस्थापनेत अंशत: बदल करुन 
क्र. बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण पदस्थापनेचे सुधारित ठिकाण 
pari 2 3 a ढी, ____ | 
विभाग प्रमुख, यंत्र अभियांत्रिकी 
१ श्री. दुर्गशकुमार श्रीकांत शासकीय तंत्रनिकेतन, कराड शासकीय तंत्रनिकेतन, मिरज 
चव्हाण 
अधिव्याख्याता, यंत्र अभियांत्रिकी 
२ | श्री. प्रमोद दिगंबर पाटील शासकीय तंत्रनिकेतन, वाशिम | शासकीय तंत्रनिकेतन, अमरावती 
3 श्री. उमेश सर्जराव हिवराळे | शासकीय तंत्रनिकेतन, नाशिक | शासकीय तंत्रनिकेतन, जालना 
४  । श्री. प्रभाकर सोमाजी चलाख | शासकोय तंत्रनिकेतन, गोंदिया | शासकीय तंत्रनिकेतन, ब्रम्हपूरी 
4 श्री. उखा बद्रीनाथ राठोड शासकीय तंत्रनिकेतन, जळगांव | शासकीय तंत्रनिकेतन, अवसरी 
अधिव्याख्याता, अणुविद्युत अभियांत्रिकी 
६ | at. रमेश दिनकरराव मून शासकीय तंत्रनिकेतन, कराड शासकीय तंत्रनिकेतन, ठाणे 
अधिव्याख्याता, संगणक अभियांत्रिकी 
७ | श्री. प्रविण रामदास सातव शासकीय तंत्रनिकेतन, नागपूर । शासकीय तंत्रनिकेतन, मूर्तीजापूर 
८ | श्रीमती चारुलता शासकीय तंत्रनिकेतन, यवतमाळ | शासकीय तंत्रनिकेतन, मूर्तीजापूर 
परश्ुरामपंत अहिर 
९ श्री. प्रविण जगन बनसोडे शासकीय निवासी महिला शासकीय तंत्रनिकेतन, बीड 
तंत्रनिकेतन, तासगांव 


शासन आदेठशा क्रमांकः बदली-४३२३/प्र.क्र.५६/२३/तांशि-७ 


अ. अध्यापकाचे नाव संदर्भाधीन शासन आदेशानुसार | पदस्थापनेत अंशत: बदल करुन 
क्र बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण पदस्थापनेचे सुधारित ठिकाण 
i १_| २ ३ शिका या 
अधिव्याख्याता, इंग्रजी 

१० | श्रीमती शकुंतला साहेबराव शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे शासकीय तंत्रनिकेतन, 

पवार अहमदनगर 
अधिव्याख्याता, संगणक अभियांत्रिकी 

११ | श्री. विशाल विजयकुमार शासकीय तंत्रनिकेतन, मालवण | ately तंत्रनिकेतन, सोलापूर 
कांबळे 

१२ | श्रीमती पल्लवी विष्णूपंत शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, जालना 
आमले अहमदनगर 

१३ | श्रीमती भारती मनोज शासकीय तंत्रनिकेतन, कराड शासकीय तंत्रनिकेतन, अवसरी 
पुरोहित 

अधिव्याख्याता, माहिती तंत्रज्ञान 

१४ | श्रीमती अर्चना प्रल्हाद जाणे | झासकीय तंत्रनिकेतन, वाशिम । शासकीय तंत्रनिकेतन, मुर्तिजापूर 

१५ । श्री. अभयकुमार तातेराव शासकीय तंत्रनिकेतन, अंबड शासकीय तंत्रनिकेतन, नांदेड 
आढावे 


०२. खालील विवरणपत्रात नमूद विभाग प्रमुख व अधिव्याख्यात्यांच्या संदर्भाधीन आदेशांन्वये स्तंभ-४ मध्ये 
नमूद संस्थेत करण्यात आलेल्या बदल्या रद्द करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना स्तंभ-३ मध्ये नमूद 
केल्यानुसार कायम ठेवण्यात येत आहे :- 


अ. अध्यापकाचे नाव बदलीपूर्वीची कार्यरत | बदलीनंतरची पदस्थापना 

क्र संस्था 

१ २ ३ शिक क्ला 

q | श्री. प्रसाद पंडीत चौधरी, विभाग शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, धुळे 
प्रमुख, संगणक अभियांत्रिकी जळगांव 

२ | a. गजानन गोविद सराटे, विभाग शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, 
प्रमुख, अणुविद्युत अभियांत्रिकी अमरावती खामगांव 

३ श्री. Sess अशोक जावळे, शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, धुळे 
अधिव्याख्याता, यंत्र अभियांत्रिकी जळगांव 

४ | at. प्रदिप पांडूरंग पवार, शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, 
अधिव्याख्याता, अणुविद्युत यवतमाळ खामगांव 
अभियांत्रिकी 

4 श्रीमती सुजाता बसवंतराव पाटील, शासकीय तंत्रनिकेतन , | शासकीय निवासी महिला 
अधिव्याख्याता, संगणक अभियांत्रिकी कराड तंत्रनिकेतन, तासगांव 

६ । श्रीमती तेजश्री जगदिश भंगाळे, शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, 
अधिव्याख्याता, विद्युत अभियांत्रिकी अवसरी नाशिक 

७ | Stl. अब्दुल अत्तीर अजहर गफार, शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, 
अधिव्याख्याता, उपयोजित AAT नागपूर गडचिरोली 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेडा HATH: बदली-४३२३/प्र.क्र.५६/२३/तांशि-७ 


०३. सदर आदेश सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत असून ते तात्काळ अंमलात 
येतील. 

०४. उपरोक्त अध्यापकांना शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय 
राहणार नाही. 

०५. सदर आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्यामुळे उक्त अध्यापकांना संबंधीत 
प्राचार्यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे व संबंधित अध्यापकांनी त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू 
व्हावे. याबाबतचा पाठपुरावा संबंधित विभागीय तंत्रशिक्षण सहसंचालक यांनी करावा. तसेच याबाबतचा 
कार्यपालन अहवाल या आदेशाच्या दिनांकापासून १० दिवसांच्या आत संचालक, तंत्रशिक्षण यांचेमार्फत 
शासनास सादर करावा. 

०६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६३०१२३८२०९१०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. SAMEER ह 
LAXMAN DHERE : > 
(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संबंधित विभाग प्रमुख व अधिव्याख्याता (संबंधित प्राचार्य यांचेमार्फत ) 


प्रत, 


Ee) 


मा.मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

सर्व सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 
प्राचार्य, सर्व संबंधित शासकीय तंत्रनिकेतने (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षक), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती- (तांशि -७). 


SS. SO el OS वट टी वटे 


(३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


